महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एएससी-१५१९/प्र.क्र.५७/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २८ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ - १) समक्रमांकाचे आदेश दिनांक १७ मे, २०१९. 
-शासन आदेश- 
मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकलेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर तदर्थ पदोन्नती 
संदर्भाधिन आदेझान्वये देण्यात आलेळी आहे. सदर आदेशातील खालील लिपिक-टंकलेखकाच्या 
पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेत स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रशासकीय कारणास्तव बदल करण्यात येत 
आहे:- 


अ.  श्री/ नांव प्रवर्ग सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरचा पदोन्नतीनंतरचा 
क्र. श्रीमती विभाग आदेश दि. सुधारित 
१७-०५-२०१९ | पदस्थापनेचा विभाग 
१ २ ३ | ४ 4 & 1 ७ | 
7 श्रीमती | गी.श.दळवी ।खुला ग्रामविकास वेद्यकीय शिक्षण व | ग्रामविकास विभाग 
विभाग औषधी द्र्व्ये 
विभाग 
२ श्रीमती | शि.रा.तरे विमाप्र सहकार, पणन व| नियोजन विभाग । सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग वस्त्रोद्योग विभाग 


२. पदोन्नतीबाबतच्या अन्य अटी व शर्ती संदर्भाधिन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे राहतील. 
3. सदर ASST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर वर उपलब्ध असून त्याचा 
संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०८२८१६५७५९३४०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan Bhimrao 


Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित लिपिक-टंकळेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), ग्रामविकास विभाग/वैद्यकीय शिक्षण व औषधी 
द्रव्ये विभाग/सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग/ नियोजन विभाग. (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

२. सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), ग्रामविकास विभाग/वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग/सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग/ नियोजन विभाग. (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

३. कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४, १४-ब. 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-3) 


